मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदली करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.५०/प्रशा-२ (१४ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २३ ऑक्टोबर, २०२३. 


शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत 
असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे:- 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकाऱ्याचे सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती नांव विभाग 

| 4 | २ ३ 1४ | ५ 

१) श्रीमती | प्रियंका हि. चौधरी नियोजन विभाग नगर विकास विभाग 
२) श्री | अनिलर. काटकर नगर विकास विभाग नियोजन विभाग 


२. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना दिनांक 23.90.2023 (म.नं) पासून रकाना क्र.४ येथील नमूद 
विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
३. सदर आदेश हेच Gaga area असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेशा निर्गमित करण्याची 
आव्यकता नाही. 
४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या 
दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 
५. संबंधित विभागाने सदर कक्ष अधिकारी विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग/ (कार्यासन १४-ब) यांना सादर करावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२३१७०१०२२९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK RAMAKANT यावा 
JADHAV = enc ee 
(वि.र.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) श्रीमती प्रियंका हि. चौधरी, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग. 
२) श्री. अनिल र. काटकर, कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग....(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन SST क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.५०/प्रश्‍ा-२ (१४ब) 


प्रत, 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग व नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग व नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वऴभदास रोड, 
मुंबई-४ ००००१. 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत), 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती/ प्रशा-२ (१४ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


